आयुर्वेद उत्कर्ष मंडळ, विदर्भ प्रदेश, नागपूर द्वारा 
संचालित पल्लवी माध्यमिक विद्यालय, दुधमाळा ता. 
धानोरा जि. गडचिरोली या मराठी माध्यमाच्या विना 
अनुदानित माध्यमिक शाळेचे (इ.८वी ते १०वी) मौजा 
पेंढरी ता. धानोरा जि. गडचिरोली येथे स्थलांतर 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ-३३२३/प्र.क्र.५२२/२३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ जून, २०२४ 


वाचा: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमाकं : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र/एसएम-१ दिनांक २८ जुले 
२०२१. 
संदर्भ. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे दि. २१/०७/२०२३ चे पत्र जा.क्र.शिउसं/माध्य- 
ब/स्थलांतर/५६४३/२०२३ 


प्रस्तावना : 

आयुर्वेद उत्कर्ष मंडळ, विदर्भ प्रदेश, नागपूर द्वारा संचालित पल्लवी माध्यमिक विद्यालय, दुधमाळा ता. 
धानोरा जि. गडचिरोली या मराठी माध्यमाच्या विना अनुदानित माध्यमिक झाळेचे (इ.८वी ते १०वी) मौजा पेंढरी ता. 
धानोरा जि. गडचिरोली येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय: 


सदरहू प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यात येऊ नये अशी विनंती अध्यक्ष आयुर्वेद उत्कर्ष मंडळ, विदर्भ प्रदेश, 
नागपूर यांनी केली आहे. सबब प्रस्तुत प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही करण्याची आवश्‍यकता नसल्याने आयुर्वेद उत्कर्ष 
मंडळ, विदर्भ प्रदेश, नागपूर द्वारा संचालित पल्लवी माध्यमिक विद्यालय, दुधमाळा ता. धानोरा जि. गडचिरोली या 
मराठी माध्यमाच्या विना अनुदानित माध्यमिक शाळेचे (इ.८वी ते १०वी) मौजा पेंढरी ता. धानोरा जि. गडचिरोली येथे 
स्थलांतर करणेबाबतचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२६१८३७२३२३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAVIN RAJARAM 


MUNDHE 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 
३) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 
४) अध्यक्ष/ सचिव, आयुर्वेद उत्कर्ष मंडळ, विदर्भ प्रदेश, नागपूर. 
५) निवडनस्ती (एसएम-१). 


